महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत 
म्युकरमायकोसीस (॥४००ए॥%१००५15)आजारावर 
उपचारास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो - २०२१/प्र.क्र. १०३ /आरोग्य-६ 
जी.टी. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक: २४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-६, दि. २६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र.१०३/आरोग्य-६, दि. १८ मे, 
२०२१. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भीय दिनांक १८.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेंतर्गत सर्व पात्र नागरीकांवर अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसिस आजारावर उपचार करण्यात 
येत आहेत. सदर योजना दिनांक ३०.०९.२०२१ पर्यंत अमलात होती. सदर योजनेस दिनांक ३१.०३.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात सध्या कोविड-१९ साथरोगाची रुग्णसंख्या लक्षात घेता व संभाव्य ओमायक्रॉन संसर्गाच्या 
पर्श्वभुमीवर म्युकरमायकोसिस उपचारासाठी नागरीकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून दिनांक १८ मे, २०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय केलेल्या SHAM दिनांक 39.03.2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
२. सदरहू म्युकरमायकोसीस (Mucormycosis) आजारावर येणारा खर्च महात्मा ज्योतिराव फुले 
जन आरोग्य योजनेकरीता असणाऱ्या लेखाशिर्षांतर्गत खर्च करण्यात येईल. 
३. हमी तत्वावरील दावे नियमानुसार योग्यरित्या तपासणी/पडताळणी करून, विहीत कार्यपद्धती 
अनुसरून, अंगीकृत रुग्णालयास दावे अदा करण्याची संपुर्ण जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची 
राहील. अंगीकृत रुग्णालयांना खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यापुर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्‍यक आर्थिक भार 
पडणार नाही, याची खबरदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांनी 
घ्यावी. 
४. सदरील प्रयोजनार्थ येणारा खर्च हा सोसायटीस वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या 
निधीमधून भागविण्यात यावा. याबाबतची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने योजनेची 
मार्गदर्शक तत्वे, अटी व शर्तीनुसार करावी. 
५. सदर योजना दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत अंमलात राहील. तद्नंतर याबाबत आढावा घेऊन 
मुदतवाढीचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांक्र:मफुयो-२०२१/प्र.क्र.१०३ /आरोग्य-६,दिनांक २४ जानेवारी, 2022 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१२३२१३९८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Datt ar 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


. 
Sa nN) a PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
t=Maharashtra 


stalCode=400032, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e7420 


Da tta la mM १.00 यी ळे 


ite: 2022.01.24 15:42:08 --05'30' 


(संजय ABTS A) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.राज्यमंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


(> 


o~ 


मा. मंत्री, (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- २१ 

१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१३) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नॅशनल हेल्थ एजन्सी,भारत सरकार, नवी दिल्ली 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,वरळी, मुंबई 

१६) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

१७) उप महासंचालक, आधार (यु.आय.डी), टेलिफोन एक्चेंज बिल्डींग, कफ परेड, मुंबई 

१८) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


an 


S 


eS 


2) 


१९) जिल्हाधिकारी /आयुक्‍त, महानगरपाळीका(सर्व) 

२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद (सर्व) 

२१) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२२) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 
२३) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२४) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्वी 

24) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

२६) नियंत्रक, शिधावाटप, मुंबई 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सहसंचालक/ उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सवी 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, (सर्व) 

जिल्हा माहिती अधिकारी (सवी 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व रुग्णालये (स्वी 

सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
उप सचिव, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

सर्व कार्यासने , सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश वसंतराव भगवान चौक, नरीमन पाईट , मुंबई-२० 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई- २८ 

इंडीयन नॅशनल कॉग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय)समिती टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई 
४३) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पाईट मुंबई- २१ 
४४) बहुजन समाज पक्ष, डी-१ इन्सा हठमेंट, आझाद मैदान, मुंबई Yoo ००१ 
४५) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई -०४ 
४६) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 

मुंबई -१३. 

४७) निवड नस्ती (आरोग्य-६) 


२७ 
२८ 
२९ 


ANU 
[४] 


~~ TS Wr WSS  <.-> १-८ WAS "> oa I i TA AS > Sil £<-- <.-> ५-< 


२३१ 
३२ 
33 
39 
34 
३६ 
30 
२८ 
३९ 
४० 
४१ 
४२ 


